कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत अत्यावश्‍यक 
औषधांची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

रू. ५३,७३,७२,०००/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र. ८२/भाग-॥, 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
२) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र. २४०/प्रशा- 
२, दिनांक २६.०७.२०१७ 
३) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,दि. १७.०४.२०१५ 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/२१ सापु. 
खत/कोविड-१९/औखक-१/७३१/२०२० दि. १०.१०.२०२० 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/२१ सापु. 
खत/कोविड-१९/औखक-१/७४७-अ/२०२० दि. १४.१०.२०२० 
शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रूग्णालये आणि 
संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी 
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. कोविड- 
१९ उपाययोजनेसाठी सप्टेंबर, २०२० च्या पावसाळी अधिवेशनात रू.३००.०० कोटी इतक्या पुरवणी 
मागणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार ल Emergency Medicine required for Covid या सदरात कोविड-१९ 
रुग्णालयांकरीता (Non ICU & ICU) लागणाऱ्या औषधींसाठी अंदाजित रुपये ५३,७३,७२,०००/- (रूपये 
त्रेपन्न कोटी त्र्याहत्तर लाख बहात्तर हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद बाबींची खरेदी 
हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास पुढील अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, 


शासन निर्णय कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


2. 


टा 


AN 
~~ 


2s 


रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन जीव औषध निर्माण 
महामंडळाकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सदर खरेदी 
करण्यात यावी. 

सदर औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची आवऱ्यकता/ 
मागणी याची शहानिशा/ खातरजमा संचालनालयाने करावी. 

सदरहू औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची विर्निदिष्टे 
व्यापक व सर्वसमावेशक असून त्यानुसार सदर बाबींचा पुरवठा करू शकणारे किमान 
तीन उत्पादक/ पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची 
आहेत, याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र८२/भाग/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद विहित 
कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 
विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

खरेदीविषयक बाबींची feat (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर औषधी व तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त 
करून घेण्यासाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी तात्काळ पुढील 
आवड्यक ती कार्यवाही करावी. 

कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या २२१०-३३१४ या लेखाशीर्षाखाली 
कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुरवणी मागणी द्वारे मंजूर निधीपैकी रूपये 
५३,७३,७२,०००/- (रूपये त्रेपन्न कोटी त्र्याहत्तर लाख बहात्तर हजार फक्त) इतका निधी 
तात्काळ हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करावा. 

उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ९ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवर्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन, मुंबई व सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष) मुंबई यांची 


राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 

3. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांच्या पुढील लेखाशीर्षामधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक - एस-१ 

२२१०, वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१९-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
०१९-संचालन व प्रशासन 
(००)(०१)- संचालक, वैद्यकोय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३२३१४) 
२१- सामुग्री ब पुरवठा 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , दि. १७.०४.२०१५ 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक- 
७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0१959॥॥9.090९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२०१०१९१८०४०२४६१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati St h Loh 
é DN: c=IN, ० ‘t Of Maharasht 
h ‘Medical Education And Drugs Department, 
W a | U re S १)“ postalCode=400032, st=M: hi 
2.5.4.20: f1 fafl fb5262ec7b0737903 1 20dfa38786 
7f017650e284f3e90868f26d 1 2d, 


Lohar Souttenmnvactanam crt 
(स्वाती लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -- १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकोय संचालक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
७. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


शासन निर्णय क्र. कोविड-२०२०/प्र.क्र.२६८/प्रशा-२, दि. 20.20.2020 


सोबतचे परिशिष्ट-अ 

i List of Drugs and Total Estimated Total 

Consumables required in | Quantity | Cost of Estimated 

Dedicated COVID Required | eachitem | Cost (In 
hospitals (In Rs) Rs) 

1__| Inj. Heparin 25000 IU 97350 225 10951875 
2 | Inj. Colestine 1110 32450 160 2596000 
3 | Inj. Colestine 3mu 19470 500 4867500 
4 | Inj Insulin Aspart 10ml 16225 1602 12996225 
5 _| Inj. Insulin degludec 3ml 32450 1440 23364000 
| Inj. Methyl Prednisolon 32450 185 3001625 

500mg 
7 | Inj. Atropin Sulphate 65651 4 131302 
| 8 | Inj. Adrenalin 64900 15 486750 
|9 | Inj. Vit. C 500 mg 194690 7.8 759291 
10 | Tab.Ascorbic Acid 500 mg 649000 1.4 454300 
11 | Tab.Zinc 50 mg 649000 4.4 1427800 
12 | Sterile Gloves Size 6.5 5859000 17 49801500 
13 | Sterile Gloves Size 7 5849000 17 49716500 
14 | Sterile Gloves Size 7.5 4550643 17 38680465 
15_ | Examination Gloves 4550643 7 15927250 
16 | High Concentration Mask 32450 130 2109250 
17 | NIV Mask Small 6490 1295 4202275 
18 | NIV Mask Medium 12980 1295 8404550 
19 | NIV Mask Large 6490 1295 4202275 
20 | Neb Maschine 1622.5 1500 1216875 
21 | Water Seald ICD Set 6490 100 324500 
22 | ABD Set 6489 150 486675 
23 | Cholestomy Bag 3245 150 243375 
24 1 Lumen Hemodylasis 9723 1875 9115312 

ather 
25 | Triple Lumen Catheter 16225 875 7098437 
26 | 3 Layer Face Mask 2628450 | 9 | 11828025 
27 | Face Shield 973400 125 60837500 
28 | Disposable Goggles 97350 100 4867500 
29 | Disposable Syringe 20 ml 454300 3.54 804111 
30 | Disposable Syringe 50 ml 454300 15.12 3434508 
31 0034 Insulin Syringe 649000 2.45 795025 
32 | Inj.Meropenum 1gm 227150 137 15559775 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय कोविड-२०२०/प्र.क्र. २६८ /प्रशासन-२ 


33 | LMWH0O.6 ol 324494 200 32449400 
34 | Extension Line 100 cm 324500 30 4867500 
35 | Arterial Line 4 F 9586 1500 7189500 
36 | Spiral Extension Line 9735 800 3894000 
37 | HIV Kit 389400 160 31152000 
38 | Surgeon Cap 389400 2.8 545160 
39 | Shoe Cover 389400 5 973500 
AQ | Plastic Apron 389400 16 3115200 
41 | Dial Flow 64900 15 486750 
42 | Inj. Propofol 20 ml Mct/Ict 64899 184.8 5996667 
43 | Inj. Pantoprazole 40mg 162250 15.48 1255815 
44 | Inj. Ceftriaxone 1 gm 162250 11.77 954841 
45 | Inj. Midazolam 5mg/ml 32450 14.9 241752 
46 | Inj. Linezolid 600mg 64900 52.81 1713684 
47 | Inj. Insulin Plain 40 IU 162250 56.64 4594920 
48 | Inj. Rocurronium 10mg 162250 141 11438625 
49 | Inj. Attracurrium 64900 24.19 784965 
50 का bicarbonate 32450 12.3 199567 
51 | Inj. Clindamycin 150mg 32448 19.46 315719.04 
52 | Inj.Amiodarone 50 mg 12980 26.13 169583 
53 | Inj.Adinosine 6 mg 12980 258 1674420 
54 | Inj.Metoprolol 32450 15 243375 
55 | Tab. N-Acetyl cystine 167624 245 20533940 
56 | Tab.Pirfenidone 200 mg 330874 230 38050510 
2 An) मिच 324500 55 8923750 
Tazobactum 4.5 
58 ee Levoflox 5mg/ml 100 33208 14.04 233120 
59 | Inj.Gentamycin sulphate 33078 35 59461 
40mg 
ee recreate Sodium 129800 3 194700 
61 | Distilled Water 3 Lit 6616.5 350 1157887 
62 | Tab. Ivermectine 6 mg 97350 3.5 170362 
63 | Inj. Leveteracetam 16225 50 405625 
64 | Asthaline Respules 32450 | 8 | 129800 
65 | Duoline Respules 32450 | 68 129800 
| 66 | Viral Filter 16225 300 2433750 
Total 537372000 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


